जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - जळगांव. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५४/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


(१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) अतिरिक्‍त आयुक्त पश्युसंवर्धन यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. व्हीईटी/एडब्ल्यूबीआय/ 
५८८/१४६५/२०१५-१७/पसं-१२, औंध, पुणे-६७, दि. २१.११.२०१७. 
(३) जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचे पत्र क्र. जिपठआ/तांत्रिक/१-३/२०१८, 
दिनांक २२.०५.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आळी आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्ती आणि मानवहीत कार्य करणारे/ 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्‍तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


२. जिल्हाधिकारी, जळगांव यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून सदर्भाधीन 
दिनांक १४/०३/२०१७ अधिसूचनेतील खंड (क) (3) येथीळ तरतूदीनुसार जळगांव जिल्ह्यातील 
प्राणी acy प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची नियुक्‍ती त्यांचे 
चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल असण्याच्या अटीवर अशासकीय सदस्य म्हणून करण्यात येत 
आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५४/पदुम-३ 


अ.क्र अशासकीय सदस्याचे नांव क्षेत्राचे नांव पदनाम 
१ श्री. दळीचंद जैन, जळगांव संबंधित जिल्ह्यातील गोझाळा/ काव का 
——— बस ळे पता अशासकीय 
२ श्री. रतनलाल , पांजरपोळ संस्थांपैकी एका seal 
गोअनुसंधान केंद्र, कुसुंबा संस्थेचा अध्यक्ष. व 
३ श्री. अमय पश्युपतीनाथसिह, 
रा. कुसुंबा, जळगांव प्राणी कल्याणविषयक कार्य 
४ श्री. गोपाळ गजानन देवरे, करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे | अशासकीय सदस्य 
रा.ता.जि.जळगांव दोन सदस्य. 
4 श्री. Tat पचेरीया, नाशिक 
: ie val सर्वसाधारण समितीने 
हो नामनिर्देशित केलेल्या दोन | अशासकीय सदस्य 
७ श्री. रविंद्र गेदाळाळ फालक, व्यक्ती 
रा.ता.जि. जळगांव. et 
८ श्री. वासुदेव बाबूराव वाढे, 
रा.ता.जि. जळगांव 
९ fp. ज्योती किशोर देवरे, 
रा.ता.जि. जळगांव 
णि ० श्री. साहेबराव माधवगीर गोस्वामी, संबंधित जिल्ह्यातील 
रा.ता.जि. जळगांव मानवहितकारक कार्य करणारे/ ee ere 
११ श्री. डिगंबर वामन लोखंडे, प्राणी कल्याणासाठी कार्य शात तती 
रा.ता.जि. जळगांव करणारे कार्यकर्ते. 
१२ श्री. प्रफुल्ल घनश्याम जोशी, 
रा.ता.जि. जळगांव 
१३ ।सौ. सुनंदा किशोर सुर्वे, 
रा.ता.जि. जळगांव 
३. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१८०२००४१०१ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


र . Digitally signed by Vikas Tulshiram Kadam 

| a S (1 ५ h | | a mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
and ADF Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9869ec6 1c857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef 1 b8dbc9 


Kadam 0 0 कि 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५४/पदुम-३ 


३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
४. आयुक्त WAAL, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 
५. अतिरिक्त आयुक्त, पद्नुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 
६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 
. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्ुवधगृह, मुंबई. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०. महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, Wa. 
१२. सर्व जिल्हा WAIT उपआयुक्त 
१३. सर्व जिल्हा पद्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४. जळगांव जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे 
सर्व अशासकीय सदस्य 
१६. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


